मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या 
वापरासाठी असलेल्या शासकीय वाहनांच्या 
दुरुस्तीच्या खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- वाहन-६०२०/५२३/प्र.क्र.9७/का.चार 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- प्रबंधक (मूळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 2/50/२०२०/८७८ 
दि.१४/१२/२०२०,क्र. P/SC/2020/2¥2 दि.०४/०३/२०२१ व क्र. 27/50/२०२१/२८२ 
दि.०९/०३/२०२१ 
शासन निर्णय :- 
मा. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या वापरासाठी असलेल्या वाहनांच्या दुरुस्ती 
खर्चापोटी खालीलप्रमाणे झालेल्या एकूण रुपये १,४७,५३८ /- (अक्षरी रुपये एक लक्ष सत्तेचाळीस हजार 
पाचशे अडतीस फक्त) इतक्या खर्चास या आदेशाद्वारे प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


सन २०२०- विभाग | प्रशासकीय 
अ | वाहन क्रमांक | गॅरेजचे नाव| देयकक्र. व दुरुस्तीचा | २१मध्ये | प्रमुखास | विभागाने 
क्र दिनांक खर्च (रुपये) झालेला | मंजूरीचे मंजूर 
एकूण खर्च | प्राधिकार | करावयाची 
(रु.) असलेली | रक्कम (रु) 
शिल्लक 
रक्‍कम (रु.) 
| एम एच- 
०१- मधूबन 1)८2२०-०४२२९ 
डी ई -६७४२ मोटर्स दि.१२/०९/२०२० ।३३,७८७/- ।३३,६२७/- |२६,३७३/- | ७,४१४/- 
(डिझेल) 
एम एच-०१- 
डीई- पारस 50000 ७५५ २७७/- ६७,५११/- | २७७/- 
६६८५ LEI अँड | दि.३०/०९/२०२० 
(डिझेल ।झेरॉक्स 
एम एच-०१- 
सी.पी. ७९३६ ।पारस 50000 ७४७ १,१२३/- | ७६,६७१/- | ०.००/- | १,१२३/- 
(पेट्रोल) स्टेश्ररी अँड | दि.३०/०९/२०२० 
झेरॉक्स 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-६०२०/५२३/प्र.क्र.७७/का.चार 


४ ।एम एच-०१- 
सी.पी. ७९३४ | TRA 50000 ७४५ 
(पेट्रोल) VEIT अँड | दि.३०/०९/२०२० |१,१२३/- _।५०,६२७/- | ०.००/- | १,१२३/- 

झेरॉक्स 

५ ।एम एच-०१- हसन गरेज ८७८८० ५,१३०/- _|१०२,७८७/- | ५,१३०/- 
ए.एन. १२३४ दि.०७/०८/२०२० 
(पेट्रोल) 

६ | एम एच-०१- 
सी.पी. ७९३४ ।मधूबन TXZ20-08943 |।३९,८८६/- ।५१,७५०/- on ३९,८८६/- 
(पेट्रोल) मोटर्स दि.१०/०९/२०२० 

७ ।एम एच-०१- 
डी ई -६६८३ ।मधूबन ॥)<27२०-०६६४९ ।१,३०,९२१/- १५,९१६/- ।४४,०८४/- | ८६,८३७/- 
(डिझेल) मोटर्स दि.३०/१०/२०२० 

८ ।एम एच-०१- 
डी ई -७४६० ।मधूबन TXZ20-01940§ ।१२,६८९/- ।५३,०५९/- | ६,९४१/- | ५,७४८/- 
(डिझेल) मोटर्स दि.२०/११/२०२० 

एकूण १ १४७, 43 ८/- 


२. उपरोक्त तक्त्यातील अनुक्रमांक १ येथील मुळ देयक हे रु. ८२,७८७/- इतक्या रकमेचे असून 
त्यापैकी रु. ४९,०००/- इतक्या रकमेची प्रतिपूर्ती विमा संचालनालयकडून देय होणार असल्याने सदर 
रक्‍कम वगळून उर्वरित रु. ३३,७८७/- पैकी विभागप्रमुखास मंजुरीचे प्राधिकार असलेली रु.२७,५२६/- 
इतकी रक्‍कम शिल्लक असल्याने रु.७,४१४/- इतक्या THA मान्यता देण्यात येत आहे.तसेच अनुक्रमांक 
६ व ७ येथील मुळ देयके ही अनुक्रमे रु. ८८,८८६/- व रु.३,७०,९२१/- इतक्या रकमेची असून त्यापैकी 
अनुक्रमे रु. ४९,०००/-व रु.२,४०,०००/- इतक्या रकमेची प्रतिपूर्ती विमा संचालनालयकडून देय होणार 
असल्याने सदर रक्‍कम वगळून उर्वरित अनुक्रमे रु. ३९,८८६/- व रु.१,३०,९२१/- पैकी विभागप्रमुखास 
मंजुरीचे प्राधिकार असलेली रु.४४,०८४/- इतकी रक्‍कम शिल्लक असल्याने रु.८६,८३७/- इतक्या रकमेस 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वरीलप्रमाणे संबंधित सेवापुरवठादारांची देयके अदा करण्यात यावीत. 


४. यानुषंगाने होणारा खर्च हा “मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान (अनिवार्य), १०२ उच्च न्यायालये (09) 
(०१) न्यायाधीश (२०१४ ००६५) १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२०-२१ या वित्तिय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-६०२०/५२३/प्र.क्र.७७/का.चार 


५. प्रस्तुत आदेश हे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-१, उपविभाग २ मधील अ.क्र. १९, 
नियम ६९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तथा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१९१८००४४४७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Yo g e S h : 3 मॉक = ००329 ळा 
Heeralal Ameta 2 mecca 
(योगेश आमेटा) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 

प्रति, 

१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई. 

२. प्रबंधक (मूळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

३. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-एक, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित सेवापुरवठादार (उच्च न्यायालय प्रशासना मार्फत). 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


